महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/सं.क्र.२०८/प्र.क्र.४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ -सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/का.१४, दि.१५.६.२०२१ 


आदेशा 
श्री.सं.ध.तवरेज, उप सचिव यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये सह सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येवून त्यांना 


परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 


2. आता, या आदेशान्वये श्री.सं.ध.तवरेज, सह सचिव यांच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील 


परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावरील प्रपत्र बढती संपुष्टात आणण्यात येत असून श्री.सं.ध.तवरेज, सह सचिव 


यांची पदस्थापना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सह सचिवांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत 


आहे. 


३. सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०११८५२०२५४०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SUCHITA MOHAN 
MAHADIK 


=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स/प्र.स./सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 4 %, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षी कर्वे 
मार्ग, कुपरेज, मुंबई-२१. 

सह/उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री.सं.ध.तवरेज, परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.८, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती कार्या.१४ 


A 


Se YS 


Cc 
eS 


mM 


<2  & 2 


